राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक / 
सहायक पोलीस आयुक्त (ar) या 


संवर्गातील 


पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


अधिकाऱ्यांची बदलीने 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.११५/पोल-१(अ) 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


शासन आदेश :- 


दिनांक : ८ जून, २०१८. 


महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२ड व २२नच्या तरतुदीनुसार सक्षम 


प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने राज्य पोलीस सेवेतील पोळीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त 


(निःशस्त्र) संवर्गातील खालील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी 


करण्यात येत आहे :- 
अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 

7 सागर रत्नकुमार कवडे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
गडचिरोली उपविभाग, मिरज, जिल्हा सांगली 
गडचिरोली 

२ | दत्तात्रय बापू कांबळे सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे | सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे 
शहर शहर 

३ | भाऊसाहेब रघुनाथ गिते सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे । सहायक पोलीस आयुक्त, 
शहर बृहन्मुंबई 

४ | नितीन चंपतराव कौसडीकर | सहायक पोलीस आयुक्त, सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे 
नवी मुंबई शहर 

५ | Fert राजाराम निळेवाड | सहायक पोलीस आयुक्त, सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे 
नवी मुंबई शहर 

६ । रविंद्र माणिकजी रसाळ सहायक पोलीस आयुक्त, सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे 
पुणे शहर शहर 

७ । श्रीमती वेशञाली विक्रांत सहायक पोलीस आयुक्त, सहायक पोलीस आयुक्त, 

जाधव-माने पुणे शहर अमरावती शहर 

८ | किशोर प्रभाकर नाईक सहायक पोलीस आयुक्त, सहायक पोलीस आयुक्त, 
पुणे शहर बृहन्मुंबई 

९ | श्रीमती शर्मिष्ठा कमलेड सहायक पोलीस आयुक्त, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 

वालावलकर सोलापूर शहर जत, जिल्हा सांगली 

| o | राजु निवृत्ती भुजबळ सहायक पोलीस आयुक्त, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 

नाशिक शहर पुसद, जिल्हा यवतमाळ 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.११५/पोल-१(अ) 


| १ | सचिन पांडूरंग गोरे सहायक पोलीस आयुक्त, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
नाशिक शहर पेठ, जिल्हा नाशिक ग्रामीण 
१२ | विजयकुमार सुरेश चव्हाण | सहायक पोलीस आयुक्त, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
नाशिक शहर चोपडा, जिल्हा जळगांव 
१३ | चंपालाल दौलतसिह सहायक पोलीस आयुक्त, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
शेवगण औरंगाबाद शहर अंबड, जिल्हा जालना 
१४ । अनिल जगन्नाथ पांडागळे । सहायक पोलीस आयुक्त, सहायक पोलीस आयुक्त, 
अमरावती शहर बृहन्मुंबई 
१५ | रमेश भगवंतराव तायवाडे । सहायक पोळीस आयुक्त, पोलीस उप अधीक्षक, पोलीस 
नागपूर शहर प्रशिक्षण केद्र, नागपूर 
१६ | सुधीर सखाराम जांभवडेकर | सहायक पोळीस आयुक्त, सहायक पोलीस आयुक्त, 
लोहमार्ग, मुंबई बृहन्मुंबई 
१७ | अंगद रामभाऊ जाधवर सहायक पोलीस आयुक्त, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
लोहमार्ग, मुंबई पाटण, जिल्हा सातारा 
१८ । विशाल हिरालाल ठाकूर उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, 
शहापूर उपविभाग, ठाणे ग्रामीण | नाशिक 
१९ | सचिन सुरेश पांडकर उपविभागीय पोलीस अधिकारी, । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
डहाणू उपविभाग, पालघर कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग 
२० | दत्ता किसन नलावडे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
माणगांव उपविभाग, रायगड महाड, जिल्हा रायगड 
२१ । श्रीमती प्रांजली नवनाथ उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक 
सोनवणे महाड उपविभाग, रायगड गुन्हे शाखा, अहमदनगर 
२२ | मारूती नारायण जगताप उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | सहायक पोलीस आयुक्‍त, ठाणे 
लांजा उपविभाग, रत्नागिरी शहर 
२३ । विनायक सुखदेव नरळे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | सहायक पोलीस आयुक्त, 
इचलकरंजी उपविभाग, बृहन्मुंबई 
कोल्हापूर 
२४ | ag fags बांगर उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | सहायक पोलीस आयुक्‍त, 
बारामती उपविभाग, पुणे ग्रा. नाशिक शहर 
२५ । नागनाथ प्रभाकर वाकुडे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे 
जत उपविभाग, जि. सांगली शहर 
२६ | धीरज शंकरराव पाटील उप विभागीय पोलीस अधिकारी, | उप विभागीय पोलीस अधिकारी, 
मिरज उपविभाग, सांगली इचलकरंजी उपविभाग, जिल्हा 
कोल्हापूर 
२७ | अभय मुलचंद डोंगरे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | सहायक पोलीस आयुक्त, 
सोलापूर ग्रामीण उपविभाग, सोलापूर शहर 
सोलापूर ग्रामीण 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.११५/पोळल-१(अ) 


२८ _ श्रीमती निता अशोक पाडवी । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
पाटण उपविभाग, सातारा मुरबाड उपविभाग, ठाणे ग्रामीण 
२९ | खंडेराव आप्पासो धरणे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे 
सातारा शहर उपविभाग, शहर 
सातारा 
३० | यडववंत अशोक काळे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
दहीवडी उपविभाग, सातारा परभणी ग्रामीण उपविभाग, 
जिल्हा परभणी 
३१ | रमेश नागनाथ चोपडे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | सहायक पोलीस आयुक्त, 
फलटण उपविभाग, सातारा सोलापूर शहर 
३२ | दीपक विठ्ठलराव fre उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | सहायक पोलीस आयुक्त, 
निफाड उपविभाग, नाशिक ग्रा. | नाशिक sex 
३३ | गजानन शिवलींग राजमाने । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
मालेगांव Bex उपविभाग, सातारा उपविभाग, जिल्हा 
नाशिक ग्रामीण सातारा 
३४ । निलेश नानाभाऊ सोनावणे । पदस्थापना प्रतिक्षाधीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
चाळीसगांव उपविभाग, जिल्हा 
जळगांव 
३५ । सदाशिव arora वाघमारे | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
चोपडा उपविभाग, जळगांव कळवण उपविभाग, जिल्हा 
नाशिक ग्रामीण 
३६ । चंद्रकांत व्यंकटराव पोलीस उप अधीक्षक सहायक पोलीस आयुक्त, 
अलसटवार (मुख्यालय), औरंगाबाद ग्रामीण | पिंपरी-चिंचवड 
३७ | अभय भास्कर देशपांडे पोलीस उप अधीक्षक, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
(मुख्यालय), जालना भोकर उपविभाग, जिल्हा नांदेड 
३८ | रमेश विठ्ठलराव सोनुने उपविभागीय पोलीस अधिकारी, । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
अंबड उपविभाग, जालना कारंजा उपविभाग, जिल्हा 
वाशिम 
३९ । ईश्वर तापसिंग वसावे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | सहायक पोलीस आयुक्त, 
भोकरदन उपविभाग, जालना । नाशिक शहर 
yo | चंद्रकांत नवसू खांडवी उपविभागीय पोलीस अधिकारी । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
उमरगा उपविभाग, जि. सोलापूर ग्रामीण उपविभाग 
उस्मानाबाद जिल्हा सोलापूर ग्रामीण 
४१ | डा.अभिजीत शिवाजीराव उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
पाटील आष्टी उपविभाग, बीड फलटण उपविभाग, जिल्हा 
सातारा 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.११५/पोळल-१(अ) 


४२ | विश्वेश्वर प्रभाकर नांदेडकर | पोलीस उप अधीक्षक, पोलीस । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
मुख्यालय, नांदेड खेड उपविभाग, जिल्हा 
रत्नागिरी 
४३ | सदाशिव विष्णूपंत चौधरी  । उपविभागीय पोलीस अधिकारी | पोलीस उप अधीक्षक, 
किनवट उपविभाग, नांदेड मुख्यालय, ठाणे ग्रामीण 
४४ | सुधाकर मदनरावद रेडी उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
परभणी ग्रामीण उपविभाग, जि. | गंगाखेड उपविभाग, जिल्हा 
परभणी परभणी 
४५ | नारायण देवदास उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
शिरगावकर गंगाखेड उपविभाग, परभणी  । बारामती उपविभाग, जिल्हा पुणे 
ग्रामीण 
४६ | खान अब्दुल गनी अ.रशिद | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | पोलीस उप अधीक्षक, 
पूर्णा उपविभाग, जि. परभणी मुख्यालय, नांदेड 
४७ । विकास संपत नाईक उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
चाकूर उपविभाग, लातूर पालघर उपविभाग, जिल्हा 
पालघर 
४८ | अनिकेत गंगाधर भारती उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
VER उपविभाग, लातूर पंढरपूर उपविभाग, जिल्हा 
सोलापूर ग्रामीण 
४९ । विक्रम महादेव साळी उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | पोलीस उप अधीक्षक, ना.ह.सं., 
तुमसर उपविभाग, जि. भंडारा । ठाणे 
५० । संजय बाबाराव जोगदंड उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
भंडारा उपविभाग, जि. भंडारा । सावनेर उपविभाग, जिल्हा 
नागपूर ग्रामीण 
५१ | रत्नाकर ऐजीनाथ नवले उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
कारंजा उपविभाग, वाशिम मालेगांव Bex उपविभाग, 
जिल्हा नाशिक ग्रामीण 
५२ | राजकुमार रामचंद्र अपर पोलीस अधीक्षक (एटप), । पोंलीस उप अधीक्षक, आर्थिक 
गायकवाड ला. प्र. वि., पुणे गुन्हे शाखा, ठाणे ग्रामीण 
५३ | TRA पांडूरंग पवार उपविभागीय पोलीस अधिकारी, । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
लोहमार्ग मनमाड उपविभाग, । वैजापूर उपविभाग, जिल्हा 
लोहमार्ग नागपूर औरंगाबाद ग्रामीण 
५४ | संजीव शाशिमोहन म्हेसेकर । पोलीस उप अधीक्षक, नक्षल राज्य गुप्तवार्ता विभाग 
विरोधी अभियान., नागपूर 
५५ । महेश दत्तात्रय रायकर सहायक संचालक, पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक 
महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, गुन्हे शाखा, सांगली 
नाशिक 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.११५/पोळल-१(अ) 


५६ | बलराज शिवराम लांजिले | पोलीस उप अधीक्षक, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, लातूर । चाकूर उपविभाग, जिल्हा लातूर 
५७ | Set Reed मथ्युज  । सहायक पोलीस आयुक्त, सहायक पोलीस आयुक्त, 
दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई | बृहन्मुंबई 
५८ | सुनिल दत्तात्रय वडके सहायक पोलीस आयुक्त, सहायक पोलीस आयुक्त, 
दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई | बृहन्मुंबई 
५९ । दिपकनरसुढोले सहायक पोलीस आयुक्त, पोलीस उपअधीक्षक, पोलीस 
सायबर सेल, मुंबई प्रशिक्षण केंद्र, तुरची 
६० | दिलीप भालचंद्र सावंत सहायक WAM आयुक्त, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
बृहन्मुंबई शहापूर उपविभाग, जिल्हा ठाणे 
ग्रामीण 
६१ । राजेंद्र माधवराव मोरे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे 
मुरबाड उपविभाग, जिल्हा ठाणे | शहर 
ग्रामीण 
६२ | हिम्मत हिंदूराव जाधव पोलीस उपअधीक्षक, मुख्यालय, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
परभणी (रुजू नाहीत) लातूर उपविभाग, जिल्हा लातूर 
६३ | शिलवंत ढवळे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
लातूर उपविभाग, जिल्हा लातूर | जालना उपविभाग, जिल्हा 
जालना 
६४ । धुळा ज्ञानेश्वर Cod पदस्थापना प्रतिक्षाधीन सहायक पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई 
६५ | कल्याणराव दौलतराव पोलीस उपअधीक्षक, मुख्यालय, | सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे 
विधाते लातूर शहर 
६६ । श्रीमती दिपाली मोहन खन्ना | पोलीस उपअधीक्षक, मुख्यालय, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
गोंदिया जुन्नर उपविभाग, जिल्हा पुणे 
ग्रामीण 
६७ | सुधाकर पोपट यादव उपविभागीय पोलीस अधिकारी, । पोलीस उपअधीक्षक, पोलीस 
मंगळूर पीर उपविभाग, जिल्हा | प्रशिक्षण केंद्र, सोलापूर 
वाशिम 
६८ | गजानन तुळशीराम राठोड । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, 
सिरोंचा उपविभाग, जिल्हा भुसावळ उपविभाग, जिल्हा 
गडचिरोली जळगाव 
६९ । गजानन बाळासाहेब टोपे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
अहेरी उपविभाग, जिल्हा खेड उपविभाग, जिल्हा पुणे 
गडचिरोली ग्रामीण 
७० | रणजित जगन्नाथ पाटील उपविभागीय पोलीस अधिकारी, । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
धानोरा उपविभाग, जिल्हा दहीवडी उपविभाग, जिल्हा 
गडचिरोली सातारा 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.११५/पोल-१(अ) 


७१ | डा. आश्विनी सयाजीराव सहायक WA आयुक्त, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
पाटील नागपूर शहर वसई उपविभाग, जिल्हा पालघर 
७२ | विनय वसंत गाडगीळ सहायक पोलीस आयुक्त, रेल्वे । सहायक पोलीस आयुक्त, 
मुंबई बृहन्मुंबई 
७३ श्रीमती मेघा जयप्रकाश पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक । सहायक पोलीस आयुक्त, 
कदम गुन्हे शाखा, रायगड बृहन्मुंबई 
७४ । रमेश रतन पाटील उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | सहायक पोलीस आयुक्त, 
गडहिग्लज उपविभाग, जिल्हा | नाशिक शहर 
कोल्हापूर 
७५ | प्रकाश नामदेव मेढे पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
गुन्हे शाखा, अहमदनगर अक्कलकुवा उपविभाग, जिल्हा 
नंदूरबार 
७६ । मंदार मल्लीकार्जून जावळे  । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
देवरी उपविभाग, जिल्हा गोंदिया | sata उपविभाग, जिल्हा 
अहमदनगर 
७७ | माधव ज्ञानोबा पडीले उपविभागीय पोलीस अधिकारी, । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
वर्धा उपविभाग, जिल्हा वर्धा निफाड उपविभाग, जिल्हा 
नाशिक ग्रामीण 
७८ | अनिल निवृत्ती कदम अतिरिक्‍त पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे (एक | गडहिग्ळज उपविभाग, जिल्हा 
टप्पा) कोल्हापूर 
७९ | शिरीषकुमार रामचंद्र देसाई | पोलीस उप अधीक्षक, सहायक पोलीस आयुक्त, 
दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई | बृहन्मुंबई 
८० | एस. के. वळवी टी.आर.टी.आय., नाशिक उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
मिरारोड उपविभाग, जिल्हा 
ठाणे ग्रामीण 
८१ | विकास तोटावार उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | पोलीस उप अधीक्षक, 
वसई उपविभाग, जिल्हा पालघर | मुख्यालय, पालघर 
८२ । अभिजित शिवथरे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
शेवगाव उपविभाग, जिल्हा शिर्डी उपविभाग, जिल्हा 
अहमदनगर अहमदनगर 
८३ । श्रीमती जयश्री देसाई पोलीस उप अधीक्षक, गुन्हे जिल्हा जात पडताळणी समिती, 
अन्वेषण विभाग, पुणे सातारा 
८४ | रमेश सरवदे सहायक WA आयुक्त, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
बृहन्मुंबई देगळूर उपविभाग, जिल्हा 
नांदेड 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.११५/पोळल-१(अ) 


८५ | अशोक सोळूंखे पोलीस उप अधीक्षक, विशेष अपर उप आयुक्त, राज्यगुप्त 
पोलीस महानिरीक्षक नांदेड वार्ता विभाग, नांदेड 
परिक्षेत्र, नांदेड, यांचे वाचक 

८६ | श्रीमती रिना जनबंधू सहायक पोलीस आयुक्त, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
नागपूर शहर नागपूर ग्रामीण उपविभाग, 

जिल्हा नागपूर ग्रामीण 

८७ | विजयकुमार मराठे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | सहायक पोलीस आयुक्त, 
नागपूर ग्रामीण उपविभाग, नागपूर शहर 
जिल्हा नागपूर ग्रामीण 

८८ | बजरंग बनसोड महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, सहायक WAR आयुक्त, 
नाशिक बृहन्मुंबई 

८९ | सैफन मुजावर सहायक WS आयुक्त, ठाणे | सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे 
शहर शहर 

९० | श्रीमती अर्चना डी. पाटील । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | लाचळूचपत प्रतिबंधक विभाग, 
नांदेड ग्रामीण उपविभाग, नांदेड 
जिल्हा नांदेड 

९१ | श्रीकांत डिसले उपविभागीय पोलीस अधिकारी, । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
साकोली ग्रामीण उपविभाग, केज उपविभाग, जिल्हा बीड 
जिल्हा भंडारा 

९२ | मंदार नाइक उपविभागीय पोलीस अधिकारी, । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
केज उपविभाग, जिल्हा बीड आष्टी उपविभाग, जिल्हा बीड 

९३ | सुनिल परशुराम सोनावणे । सहायक पोलीस आयुक्त, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
अमरावती शहर अकोट उपविभाग, जिल्हा 

अकोला 

९४ | देविदास रघुनाथ पाटील उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक 
कळवण उपविभाग, जिल्हा गुन्हे शाखा, नाशिक ग्रामीण 
नाशिक ग्रामीण 

९५ | सचिन दिलीप बारी उपविभागीय पोलीस अधिकारी, । पोलीस उप अधीक्षक, मुख्यालय 
जालना उपविभाग, जिल्हा जालना 
जालना 

९६ । नरसिग मण्याबापू भोसळे  । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | सहायक पोलीस आयुक्त, 
मिरारोड उपविभाग, जिल्हा  । बृहन्मुंबई 
ठाणे ग्रामीण 


२. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, तसेच त्याच्या नवीन पदस्थापनेच्या बाबतीत मा.महाराष्ट्र 


प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा.न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास ते विचारात घेऊन, 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.११५/पोल-१(अ) 


निवडणूकी बाबत आचारसंहिता असल्यास ते विचारात घेऊन संबंधीत प्रकरणी तात्काळ पुढील कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


३. संबंधीत अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी महासंचाळक व पोलीस 


महानिरीक्षक यांनी कार्यमुक्त करण्याबाबतची आवश्‍यक कार्यवाही करावी व संबंधीत अधिकारी यांनी 


बदलीच्या ठिकाणी रूजू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


8. सदर झासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१८०६०८२००५०२१३२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


K a | A G . k d Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

a | a S e a I Wa 2.5.4.20=b3 1 abfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a 
708cc03eb46cd241a604d42bb, cn=Kailas A. Gaikwad 
Date: 2018.06.08 20:09:58 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


१. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर, 


२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


५. प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


७. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई, 


८. अपर पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, मुंबई, 


९. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे, 


१०.अपर पोलीस महासंचालक, दहडतवाद विरोधी पथक, मुंबई, 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.११५/पोल-१(अ) 


११.विशेष पोळीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, मुंबई, 


१२.आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई, 


१२३.सर्व विशोष पोलीस महानिरीक्षक, 


१४.संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 
१५.सर्व पोलीस आयुक्त, 

१६.सर्व पोलीस अधीक्षक, 

१७.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


१९.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


२०.उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


२१.उप सचिव, समाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


२२.सर्व संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 


२३.निवडनस्ती, कार्यासन पोळ-१(आ). 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


